एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, नवी मुंबई यांचे आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१४/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ सप्टेंबर,२०२० 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ दि. 4.8.2003, 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि. ४.१०.२००४ 
३) शासन निर्णय,क्र.मबाआ-२०१४/प्र.क्र.२४२(भाग-१)/का-७, दि.५.९.२०१४ 
४ शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२०/प्र.क्र१४/का-७ अ, १७.०३.२०२०. 
५) आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/ 
का- १/अपदे/पदे नि.मान्यता/२०२०-२१/२७८३, दि.११.०९.२०२० 
६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.०८.२०२०. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ 
अस्थायी पदांना ०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील 
दिनांक १७.०३.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार या ४३ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
यांनी संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक ११.०९.२०२० च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-६ येथील दिनांक ३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही असे आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई संदर्भाधिन क्रमांक-५ येथील दिनांक ११.०९.२०२० च्या पत्रान्वये प्रमाणित 
केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक 
२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची 
संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१४/का-७-अ 


४. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ३१.०८.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१६१५१९२१०८३० असा आहे. हा aleal डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: CN = RAVINDRA SITARAM JARANDE, C = IN, 


RAV | N D RA S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
SITARAM ०१,५०९ 5000000000“. 


Date: 2020.09.22 15:10:21 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
३. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
४. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
७. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 
८. वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई 
९. निवड नस्ती, का-७अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१४/का-७-अ 


शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१४/का-७ अ, दिनांक १६/०९/२०२० 


सोबतचे विवरणपत्र-अ 


२ 


३ उप सचालक/ उपआयुक्त 


सहा. आयुक्‍त( गट ओ/कार्यक्रम 
लेखा) 
षु 


& 


१२ 
३ 


१ 


अधिकारी/ सहाय्यक संचालक (वित्त व 


कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहाय्यक 


संचालक/आयुक्‍्त 1_8४81-१४ Cell-3 भा.प्र.से. 1१ | 
सह संचालक/सह आयुक्‍त ७८८००-२०९२०० a 


१५६००-३९१००/६६०० | ३ 


S-2o 94& 00-38 900/400 


= 
| 
= 


शि 
५२००-२०२००/२८०० 
111 


५२००-२०२००/१९०० 


" न " हि 1 ; न न ” " न ि 
Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: CN = RAVINDRA SITARAM JARANDE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WOMEN AND CHILD 


DEVLOPMENT 
Date: 2020.09.22 15:10:57 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


RAVINDRA 
SITARAM JARANDE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


